सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५६ ] 


बुधवार , दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ : अग्रहायण ८ , शके १९३९ [किंमत ० .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


आदेश 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

( नगरपरिषद प्रशासन ) 
वाचा - 
१ . पिठासीन अधिकारी नगरपरिषद भोकर तथा उपविभागीय अधिकारी , 

भोकर यांचे पत्र क्र . नपभो / अ. उ. ना ./ ३८४७/ २०१७ दिनांक 

०९ . ११.२०१७. 
२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 

१९६५ चे कलम ५१- क ( ४ ) 
मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्र .एमएमसी-११०१/ 
सीआर- २३ दिनांक १७ ऑगष्ट २००१ . 


क्र . २०१५ / नपाप्र/ का - १/ टे- ७/ नपनि/ प्र.क्र . १२.- ज्याअर्थी, भोकर 
नगरपरिषदेच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या मुदत समाप्तीनंतर दिनांक ०९ /११ / 
२०१७ रोजीच्या विशेष सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड झाली 
असल्याबाबतचा उक्त सभेचा कार्यवृत्तांत पिठासीन अधिकारी यांनी उक्त 
वाचा क्र .१ अन्वये सादर केला आहे . 


त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा क्र . २ व ३ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार याव्दारे असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद भोकर 
येथेदिनांक ०९ / ११/ २०१७ रोजी आयोजित विशेष सभेत खालील दर्शविल्याप्रमाणे 
उमेदवार नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदी निवडून आले आहेत . 


अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नांव 


अध्यक्ष पदासाठी 
जातीचा प्रवर्ग 


नगरपरिषद भोकर 


चिंचाळकर संगिता विनोद 


खुला ( म ) 


अ . क्र . 


शेरा 


उपाध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 
नगरपरिषदेचे नाव | निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 
| १. । नगरपरिषद भोकर जरीना बेगम युसूफ शेख 
नांदेड, २२/ ११/ २०१७ 


- 


जिल्हाधिकारी नांदेड 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


